महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान 
विद्यापीठांतर्गत अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण 
घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आंतर्वासिता 
/छात्रवृत्ती भत्ता उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, Rae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मपवि २०२३/प्र.क्र. ७६/पदुम २ (माफसू) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जून, २०२३. 


वाचा :- शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग क्र. मपवि २०२१/प्र. क्र. ५८/पदुम २ (माफसू), दि.०६ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र WI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पश्युविज्ञान, दुग्धतंत्रज्ञान आणि मत्स्य 


विज्ञान हे अभ्यासक्रम राबविले जातात. पशुविज्ञान, दुग्ध तंत्रज्ञान आणि मत्स्य विज्ञान या 


तीनही विद्या शाखेमध्ये अंतीम वर्षाच्या अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना पश्नुवैद्यकीय विद्या 


शाखेसाठी एक वर्ष व मत्स्य विज्ञान आणि दुग्ध तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमासाठी ६ महिन्याचा 


आंतर्वासीय अभ्यासक्रम पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. 


२. त्याअनुषंगाने विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये महाराष्ट्र wi व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत 


असलेल्या Win, दुग्धतंत्रज्ञान आणि मत्स्य विज्ञान या विद्याशाखेतील विद्यार्थ्याच्या 


आंतरर्वासिता/ छात्रवृत्ती (9815970) भत्ता देण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 


त्यानुसार सदर विद्यार्थ्याच्या आंतरर्वासिता/ छात्रवृत्ती (9815910) भत्ता अदा करण्यासाठी 


नवीन लेखाशिर्ष मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


३. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या 


पशुवैद्यकीय, दुग्धतंत्रज्ञान आणि मत्स्य विज्ञान या विद्याशाखेतील विद्यार्थ्याच्या आंतरर्वासिता/ 


छात्रवृत्ती (810970) भत्ता अदा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास 


शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२३/प्र.क्र. ७६/पदुम २ (माफसू) 


नवीन लेखाशिर्षाचा तपशील 

मागणी क्रमांक डी -४, Demand No. D-4 

२४०३ पशुसंवर्धन 2403 Animal Husbandry, 
०० 00 

१०९ विस्तार व प्रशिक्षण 109 Extension and Training 


(00) (31) Internship Allowance/ Stipend to 
the student of Maharashtra Animal & 


(00)(39) महाराष्ट्र Wl व मत्स्य विज्ञान 
विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना आंतर्वासिता 
भत्ता/ छात्रवृत्ती, 

३४ - शिष्यवृत्या/ विद्यावेतने 

(2803 E ४८७) (कार्यक्रम) 


Fishery Sciences University 
34 Scholarship/ Stipend 
(2403 E487), (scheme) 


४. हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३३३/२०२३/व्यय-२, 


दि. ०४/०५/२०२३ आणि नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४६/का १४११, 


दि. २०/०६/२०२२, क्र. २७१/का १४३१, दि. १३/०६/२०२३ तसेच वरिष्ठ लेखा अधिकारी, 


प्रधान महालेखाकार यांचे कार्यालय (लेखा व हकदारी)- |, महाराष्ट्र यांच्या अनौपचारिक पत्र 


क्र ख.वि /चा-१/कृ. WRF. डे.व. म.वि./यू ओ आर-१३/२०२३-२४/२९२ दि. ०६/०५/२०२३ 


अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमती नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०६२३१३०७१८३९०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
Marale Niwrutti 
Bhaguji 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

. आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. कुलगुरु, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

. कुलसचिव/नियंत्रक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
. महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

५. सहयोगी अधिष्ठाता, मुंबई waders महाविद्यालय, मुंबई 

६. वित्त विभाग (व्यय-२/ अर्थ-१५), मंत्रालय, मुंबई 

७. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई 

८. निवड नस्ती/ पदुम -२ (माफसू). 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


